महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११७/प्र.क्र.१२३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.१२.१०.२०१७ चे sear 


आदेश 


श्री.प्रभाकर संख्ये, कक्ष अधिकारी,सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये 
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,औरंगाबाद खंडपीठ 
कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या होत्या. श्री.संख्ये, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ या कार्यालयात दिनांक २४.१०.२०१७ 
पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक २३.१०.२०१९ रोजी संपुष्टात 
आला आहे. या आदेशान्वये श्री. संख्ये, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस दिनांक 
३१.०३.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१७३०५०९४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Babasaheb Kisan Virole 


(बा.कि.विरोळे) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री.प्रभाकर संख्ये, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ, बचत भवन, लेखा व 
कोषागार कार्यालयाच्यामागे, औरंगाबाद-४३१००१. 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव (HT. व का.१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) सह/ उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

8) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 93 वा मजला, मुंबई - Yoo 032 
) उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - Yoo ०३२. 
) अवर सचिव/सा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. 
)  निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


